सन २०२०-२१ मध्ये मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि 
व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता 
निधी वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृव्यप्र ५४२०/प्र.क्र. ६३/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक- १४ डिसेंबर, २०२० 
संदर्भ:- 

१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ, दिनांक १९.०१.२०१९ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.७०/८-ओ, दिनांक ११.०९.२०१९ 
३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.9०/८-ओ, दिनांक ११.०९ २०१९ 
४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.७९/८-ओ, दिनांक १४.०२.२०१९ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ५४२०/प्र.क्र.६३/८-ओ, दिनांक ११.०६.२०२० 

व दिनांक १८.०९.२०२० 
६. अतिरिक्त प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प, यांचे पत्र 

क्रमांक स्मार्ट/पीसीएमयु/ळेखा/बजेट २०२०-२१/९१४/२०२०, दिनांक १९.१०.२०२० आणि पत्र क्रमांक 

स्मार्ट/पीसीएमयु/लेखा/बजेट २०२०-२१/९२०/२०२०, दिनांक २१.१०.२०२० 


A 


प्रस्तावना:- 


मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (State of Maharashtra’s 
Agribusiness and Rural Transformation - SMART) राज्यातील ud जिल्हयांमध्ये ७ वर्ष कालावधीत (सन 
२०१९-२० ते २०२६-२७ पर्यंत) अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणी करिता संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन 
प्रकल्प (SMART) संस्था” स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण US $ ३०० दशलक्ष म्हणजेच 
सुमारे रु. २१०० कोटी (@ १ US $ रु. ७०/- दराने) गुंतवणूक अपेक्षित आहे (लाभार्थी हिस्सा वगळता), त्यापैकी 
७०% निधी (US $ २१० दशलक्ष) जागतिक बँकेकडून अल्प व्याज दराच्या कर्ज स्वरुपात, २६.६७% निधी (US $ 
Co Saree) राज्य शासनाच्या स्व-निधीतून गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे, 
प्रकल्पासाठी 3.33% निधी (US $ १० दशलक्ष) खाजगी क्षेत्राचा सहभाग म्हणुन (कंपन्यांच्या सामाजिक 
उत्तरदायित्त्व निधीतून) ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


या प्रकल्पांतर्गत सन 2020-29 मध्ये संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक ११.०६.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रकल्पाने केलेल्या विनंतीस अनुसरुन प्रकल्पाकरिता मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेत ३१ सहाय्यक अनुदाने या उद्दिष्ट 
शीर्षाकरिता राज्य हिस्स्याच्या लेखाशीर्षाखाली (२४०१५९५१) रु. ११८.१९ लाख व बाह्य हिस्स्याच्या 
लेखाशीर्षाखाली (२४०१५९६९१) रु. २७५.८१ लाख असा एकूण रु. ३९४ लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
आता संदर्भ क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये प्रकल्पाने केलेल्या विनंतीस अनुसरुन प्रकल्पाकरिता मंजूर अनुदानाच्या 
मर्यादेत ३१ सहाय्यक अनुदाने या उद्दिष्ट शीर्षाकरिता राज्य हिस्स्याच्या लेखाशीर्षाखाली रु. १११.६० लाख व 


शासन निर्णय क्रमांकः HAT ५४२०/प्र.क्र. ६३/८-ओ 


बाह्य हिस्स्याच्या लेखाशीर्षाखाली रु. २६०.४० लाख असा एकूण रु. ३७२ लाख निधी वितरीत करावयाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय : - 


१. सन २०२०-२१ करिता प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प यांना 
प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता ३१ सहाय्यक अनुदाने या उदिष्ट शीर्षाकरिता 
राज्य हिस्स्याच्या SSAA रु. १११.६० लाख (रुपये एक कोटी अकरा लाख साठ हजार फक्त) आणि 
बाहय हिस्स्याच्या लेखाशीर्षाखाली रु. २६०.४० लाख (रुपये दोन कोटी साठ लाख चाळीस हजार फक्त) असा 
एकूण रु. ३७२ लाख (रुपये तीन कोटी बहात्तर लाख फक्त) निधी वितरीत करण्यात येत असून त्याचा 
बाबनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रु. लाखात) 
उद्दिष्ट शीर्ष राज्य हिस्सा बाह्य हिस्सा एकूण 
३१-सहाय्यक अनुदाने १११.६० २६०.४० ३७२.०० 


२. उपरोक्त प्रमाणे मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता ३१ सहाय्यक अनुदाने या उद्दिष्ट 
शीर्षाकरिता राज्य हिळ्याचा रु. ३७२.०० लाख (रुपये तीन कोटी बहात्तर लाख फक्त) वितरीत निधी २०२०- 
२१ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


राज्य हिस्सा बाह्य हिस्सा 
मागणी क्र. डी-३ मागणी क्र. डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन २४०१-पीक संवर्धन 
(११५) लहान/सीमांत शेतकरी व कृषि मजूरांसाठी | (११५) लहान/सीमांत होतकरी व कृषि मजूरांसाठी 
योजना योजना 


(००) (08) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण | (००) (०५) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परीवर्तन प्रकल्प (राज्य हिस्सा २७.५९%) (२४०१५९५१) | परीवर्तन प्रकल्प (बाह्य हिस्सा ७०%) (२४०१ ॥९६९) 
३१-सहायक अनुदाने ३१-सहायक अनुदाने. 


. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या राज्य हिउऱ्याकरिता रु. १११.६० लाख (रुपये एक 
कोटी अकरा लाख साठ हजार फक्त) व बाहय हिछ्याकरिता रु.२६०.४० लाख (रुपये दोन कोटी साठ लाख 
चाळीस हजार फक्त)अझा एकूण रु. ३७२ लाख (रुपये तीन कोटी बहात्तर लाख फक्त) इतक्या निधीचे 
कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन प्रकल्प (SMART) संस्था, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि वित्त विशोषज्ज्ञ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला रु. ३७२ लाख (रुपये तीन कोटी बहात्तर लाख फक्त) 
इतका निधी सद्य:स्थितीत थकित वेतन तसेच, प्रकल्प व प्रकल्प कार्यालयाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी 
अनिवार्य असलेल्या बाबींकरिताच खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


Go 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२०/प्र.क्र. ६३/८-ओ 


a शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं 


२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-२,दिनांक ०४.०५.२०२० मधील सूचनांनुसार प्रकल्पाकरिता अनिवार्य असलेल्या बाबींवरच 
खर्च होईल, याची दक्षता प्रकल्प संचालकांनी घ्यावी. अनावश्यक बाबींकरिता कोणताही निधी खर्च होणार नाही, 
याची जबाबदारी प्रकल्प संचालकांवर राहील. 


. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा प्रकल्प 


संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, पुणे यांनी वेळोवेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती मिळवावी व 


मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 

संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्प संचालकाना प्रत्येक तिमाहीस अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करण्यात येईल. अगोदरच्या तिमाहीस वितरीत केलेला निधी पूर्णपणे खर्ची 
पडल्यानंतर व तसे उपयोगित प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच पुढील तिमाहीकरीता निधी वितरीत करण्यात 
येईल. संदर्भाकित शासन निर्णयातील सर्व अटींचे काटेकोरपणे पालन होईल याची प्रकल्प संचालकांनी दक्षता 
घ्यावी. 

वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं -२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ ३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० नुसार विहित 
केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने, सदर परिपत्रकानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९३/२०२०/व्यय-१, दिनांक ८ डिसेंबर, २०२० अन्वये मिळालेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahaashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१५११४८००९५०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 


ode=4 5 rashtra, 
)93b4e4f2Fcd87e 1 2fe19b8965025d482b1 bee(fffaa62 


Shrikant ret 
Chandrakant Andge याया 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

२. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (ग्राम विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (नगर विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (महिला व बाल विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सचिव (जलसंधारण), मृदा व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शट: “> टा 


= 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः HAT ५४२०/प्र.क्र. ६३/८-अओ 


११. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 
१२. आयुक्त (कृषि) तथा प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. आयुक्‍त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४. आयुकत, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. आयुक्त, पुणे महानगर पालिका, पुणे 
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, नागपूर 
१८. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 
१९. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
२०. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२१. व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामाजिक परिवर्तन Sear, मुंबई 
२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ, मुंबई 
२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 
२४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 
२५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, पुणे 
२६. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
२७. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
२८. सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई ३२ 
२९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
३०. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३१. निवडनस्ती (८-अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


